प्रलंबित लेखा परीक्षा परिच्छेद / लेखापरीक्षा 
अहवालाचा त्वरीत निपटारा करण्यासाठी नव्याने 
समिती गठित करण्याबाबत. 


; महाराष्ट्र शासन - 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.लेपअ-१०११/प्र.क्र-3३/बीयुडी-२ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ४ जुलै, २०११ 
वाचा:-१)वित्त विभाग, शासन निर्णय. .भानिम-२८९२/प्र.क्र.-२८/लोलेस 
दिनांक २१.४.२९९२ 
२)वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भानिम-१०.११ प्र.क्र.१९/लोलेस, 
दिनांक १० मे, २०११ 


प्रस्तावना:- प्रलंबित लेखापरीक्षा परिच्छेद/लेखापरीक्षा अहवालाच्या निपटाऱ्याच्या कामाचे 
पुनर्विलोकन करण्यासाठी उपरोक्‍त (१) येथील शासन निर्णयानुसार मा.मुख्यसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन करण्यात आलेली उच्चस्तरीय समिती बरखास्त करुन मंत्रालयीन प्रशासकोय विभागाच्या अपर 
मुख्यसचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली लेखापरीक्षा समिती गठित करण्याचा शासनाने 
उपरोक्‍त (२) येथील शासन निर्णयानुसार निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार गृह विभागाची लेखापरीक्षा 


समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाचे विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार गृह विभागाची खालीलप्रमाणे लेखापरीक्षा समिती गठित 


करण्यात येत आहे. 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह) --- ___ अध्यक्ष 

२) प्रधान सचिव/सचिव, राज्य उपादन शुल्क --- सदस्य 

२३) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन --- सदस्य 

४) प्रधान महालेखापाल कार्यालयाचे प्रतिनिधी --- सदस्य 

५) सहसंचालक (लेखा व कोषागारे) लेव को at सदस्य 
संचालनालय, मुंबई 

६) उपसचिव/अवर सचिव अथवा त्यांचे --- सदस्य 


प्रतिनिधी/ लोलेस कार्यालय वित्त विभाग 
७) सहसचिव (अर्थसंकल्प) गृह विभाग --- __ निमंत्रक / सदस्य 


सदर समिती दर तीन महिन्याने प्रलंबित लेखा परिच्छेद/लेखापरीक्षा अहवाल यांचा 


| निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आयोजित करील व त्याचा कार्यवृत्तांत वित्त 
विभागास (लोलेस शाखा) तसेच मुख्यसचिवांच्या कार्यालयास पाठविल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, डा, 
ina 


(गो. जो aa 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर मुख्यसचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (अ व सू) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२ 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 
संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, HTS | त 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
प्रशासकोय इमारत तिसरा मजला रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (रो.शा.) 
प्रबंधक, मोटार अपघात दावा, न्यायाधिकरण, मुंबई 
प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई (भू-संपादन कार्यासन-१) 
मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस्लनेड कोर्ट, मुंबई 
संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक), मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), नागपूर 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग (लोलेस), मंत्रालय, मुंबई-३२./ 
निवडनस्ती (बीयुडी-२) 


